वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील कामामध्ये 


बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३५५/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 
Pet: १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३५५/ 
योजना-१, दिनांक ११.०३.२०२४. 
२. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४२८/ 
योजना-१, दिनांक २३.०७.२०२४. 
शासन निर्णय :- 
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णय दिनांक ११.०३.२०२४ अन्वये अन्वये गोंदिया जिल्ह्यातील रु.१.०० कोटी रक्कमेच्या 
१२ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येवुन सदरहू कामांसाठी तत्कालिन परिस्थितीत रु.५०.०० 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. तसेच संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन ज्ञापन दिनांक 


२३.०७.२०२४ अन्वये १२ कामांना उर्वरित रु.५०.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक १ दिनांक ११.०३.२०२४ मधील रु.१.०० कोटी रक्कमेच्या 
१२ कामांपैकी अ.क्र.२ येथील रु.१०.०० लक्ष रक्कमेचे काम रद्द करुन त्याऐवजी खाळील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे तितक्‍याच रक्कमेच्या नवीन १ कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच रद्द करण्यात आलेल्या १ कामासाठी वितरीत करण्यात आलेला एकूण रु.१०.०० लक्ष (अक्षरी 
रुपये दहा लक्ष फक्त) इतका निधी नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या कामासाठी 
वापरण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय दिनांक ११.०३.२०२४ मधील रद्द करण्यात येत असलेले काम 


शा.निर्णया। तालुका ।ग्रामपंचायतीचे। तांडा / वस्तीचे कामाचे स्वरुप वितरीत 
तीळ नाव नाव व केलेला निधी 
अ.क्र लोकसंख्या (रु.लक्ष) 
> अर्जुनी | कोहलगाव | एकलव्य तांडा ।सिमेट नाळी बांधकाम | १०.०० 
मोरगाव वस्ती रांजीटोला | (दिनेश मेश्राम ते लक्ष्मण 
(१९०) भुमडे यांच्या घरापर्यंत) 
एकूण १०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३५५/योजना-१ 


प्रत, 


बदल करण्यात येत असलेले काम 

अ.क्र तालुका । ग्रामपंचायतीचे| तांडा / वस्तीचे कामाचे स्वरुप कामाची 
नाव नाव व किंमत 

लोकसंख्या (रु.लक्ष) 

शि सडक राजगुडा वार्ड क्र१ (fie नाली बांधकाम | १०.०० 

अर्जुनी (७५) करणे (शोभा aks ते किशोर 
are यांच्या घरापर्यंत) 
एकूण १०.०० 
३. याद्वारे रद्द करण्यात येत असलेल्या कामाचे कार्यारंभ आदेश झालेले असल्यास याद्वारे 


बदल करण्यात येत असलेले काम रद्द समजण्यात यावे. 


४. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, गोंदिया यांनी वरील कामांना निधी 
वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयांतील अटी व शातींची पुर्तता होत असल्याची 
खातरजमा करावी. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००४१८४४१३५४३४ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHESH 0): e mree inne 


2.5.4.20=d0fd8a6eb797ea40ee23585844bb6560f906ef8 1¢28 15952764 
44d546ca36145, postalCode=400032, st: 


INumber=F69F7D02E8869F5B3A4C2B8A9895589FF307B9C66DE75 
1750FC9831B49A017C0, -MAHESH VAMAN SARANG 
Date: 2024.10.04 18:30:20 +05'30 


(म.वा.सारंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, गोंदिया. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया. 
संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 


उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), नागपूर. 


. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, गोंदिया. 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, गोंदिया, जि.गोंदिया. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३५५/योजना-१ 
१०.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, गोंदिया. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 
१२.ळेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४.उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती (योजना-१). 


